नक्षलग्रस्त भागाच्या जलद विकासासाठी विशेष 
कृती कार्यक्रमांतर्गत राज्य तसेच विभागीय 
आयुक्‍त स्तरावर निर्माण करण्यात आलेल्या 
अस्थायी पदांना मुदतवाढ देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक :नविका-२४१८/१६२७/प्र.क्र.१४९/का-१४१७ 
मंत्रालय, मुंबई - ३२ 
दिनांक : 99 मार्च, २०१९ 


वाचा : १ नियोजन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक इपीडी-२५१०/प्र.क्र. २९४/का-१४२१ 
दिनांक २२ जुले, २०१० व दिनांक १८ ऑगस्ट, २०१० 


२) नियोजन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक नक्षळ-२४१५/प्र.क्र. ५५/का-१४१७ 
दिनांक १० नोव्हेंबर, २०१५ 


3) नियोजन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक नक्षल-२४१७/प्र.क्र. १४२/का-१४१७ 
दिनांक ९ ऑक्टोबर, २०१७, दिनांक २९ जानेवारी, २०१८ व दिनांक १५ मार्च, २०१८ 


४) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक पदनि २०१६/प्र.क्र. ८/१६/आ.पु.क. दि. २१-२-२०१९ 


प्रस्तावना : 


नक्षलग्रस्त भागाच्या जलद विकासासाठी विशेष कृती आराखडा तसेच पूरक आराखड्याच्या 


प्रभावी अंमलबजावणीसाठी विभागीय आयुक्त, नागपूर यांचे स्तरावर ३ पदे (उप संचालक-१, 


संशोधन अधिकारी-१, व सांख्यिकी सहायक-१) व राज्यस्तरावर (उप सचिव-१, संशोधन अधिकारी- 


१व लिपिक टंकलेखक-१) salt एकूण ६ पदे शासन निर्णय क्रमांक इपीडी-२५१०/प्र.क्र. २९४/का- 


१४२१ दिनांक २२ जुले, २०१० व समक्रमांकाचे पूरकपत्र दिनांक १८ ऑगस्ट, २०१० अन्वये निर्माण 


करण्यात आली आहेत. संदर्भाधीन शासन निर्णय क्रमांक नक्षळ-२४१७/प्र.क्र. १४२/का-१४१७ 


दिनांक १५ मार्च, २०१८ अन्वये अस्थायी पदांना दिनांक १ ऑक्टोबर, २०१८ ते दिनांक २८ फेब्रुवारी, 


२०१९ या कालावधीसाठी मुदतवाढ देण्यात आळी होती. सदर पदांना दिनांक १ मार्च, २०१९ ते 


दिनांक ३० सप्टेंबर, २०१९ या कालावधीसाठी मुदतवाढ देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय : 


नक्षलग्रस्त भागाच्या जलद विकासासाठी विशेष कृती कार्यक्रम तसेच पूरक कार्यक्रमांच्या 


प्रभावी अंमलबजावणीसाठी खालीलप्रमाणे नमूद विभागीय आयुक्‍त, नागपूर यांचे स्तरावर निर्माण 


शासन निर्णय क्रमांकः नविका-२४१८/१६२७/प्र.क्र.१४९/का-१४१७ 


करण्यात आलेल्या ३ व राज्यस्तरावर निर्माण करण्यात आलेल्या ३ अशा एकूण ६ अस्थायी पदांना 


दिनांक १ मार्च, २०१९ ते दिनांक ३० सप्टेंबर, २०१९ या कालावधीसाठी मुदतवाढ देण्यास या शासन 


निर्णयान्वये मंजूरी देण्यात येत आहे. 


राज्यस्तरावर निर्माण करण्यात आलेली पदे 


अ.क्र पदाचे नाव पदाची संख्या 
1 | उप सचिव a 
2 | संशोधन अधिकारी Lo 
3. | लिपिक टंकलेखक lL) 
एकूण ३ 


विभागीय आयुक्‍त, नागपूर यांचे स्तरावर निर्माण करण्यात आलेली पदे 


अ.क्र पदाचे नाव पदाची संख्या 
ee उप संचालक शिळी 
२ | संशोधन अधिकारी शिंग 
३ | सांख्यिकी सहायक शिख 
एकूण ३ 


२. नियोजन विभागातील राज्यस्तरावर निर्माण करण्यात आलेल्या 3 पदांसाठी होणारा खर्च 


मागणी क्रमांक ओ-७, ३४५१ सचिवालय-आर्थिक सेवा, ०९०, सचिवालय (०१) (०१) नियोजन विभाग, 


योजनेत्तर (3849 0922) दत्तमत, १ वेतन या लेखाशिर्षाखाली तर विभागीय आयुक्‍त, नागपूर यांचे 


स्तरावर निर्माण करण्यात आलेल्या पदांसाठी होणारा खर्च मागणी क्रमांक ओ-७, ३४५१ सचिवालय- 


आर्थिक सेवा, ०९०, सचिवालय (०२) राज्य नियोजन यंत्रणेत वाढ करणे (०२) (०१) विभागीय 


आयुक्तांचे कार्यालय, नियोजन कक्ष योजनेत्तर (3849 ०३४२) दत्तमत, या लेखाशिर्षाखाली सन 


२०१९-२० या वित्तीय वर्षासाठी उपलब्ध करून दिलेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः नविका-२४१८/१६२७/प्र.क्र.१४९/का-१४१७ 


३. वित्तविभाग, शासन निर्णय क्रमांक पदनि २०१६/प्र.क्र. ८/१६/आ.पु.क. दिनांक २१ फेब्रुवारी, 


२०१९ अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून हे आदेशा 


निर्गमित करण्यात येत आहेत. 


8. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१९०३१११८२२११८७१६ असा आहे. हा शासन 


निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Wa: 


११. 


१२. 


lly signed by HEMANT DATTA BHANGLE 

HEMANT Ones shor 
25.4.20=31¢c357a98de35264e3f32a02a1 1a5f444ac03f7 
02947b9db1e018f ostalCode: 

D ATTA street: MANTRALAYA,MUMBAI 
serialNumber=3e3482a3b78b132fd024af2073b3b3aa28 
fe67898c829b2dc628c953bb336e14, ou=PLANNING 
DEPT, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 

B H A N G L E HEMANT DATTA BHANGLE 
Date: 2019.03.11 18:25:51 +05'30" 

(हेमंत भांगले ) 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र-१ व २, मुंबई / नागपूर 
महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-१ व २, मुंबई / नागपूर 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 


निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 


विभागीय आयुक्‍त, नागपूर विभाग, नागपूर 


जिल्हाधिकारी, जिल्हाधिकारी कार्यालय, गडचिरोली / गोंदिया / चंद्रपूर / भंडारा 


संचालक, अर्थ व सांख्यिकी संचलनालय, मुंबई 


उप आयुक्‍त (नियोजन), विभागीय आयुक्‍त कार्यालय, नागपूर 


जिल्हा कोषागार अधिकारी, गडचिरोळी 


कार्यासन अधिकारी, नियोजन विभाग (का-१४२१/१४२२/का-१४२४), मंत्रालय, मुंबई 
वित्त विभाग, (अर्थसंकल्प-१६ / व्यय-८ / अर्थोपाय), मंत्रालय, मुंबई-३२ 


निवड नस्ती (का-१४१७), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


